दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन 
देण्याकरीता अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मचिअ-२०२३/प्र.क्र.६४/सां.का.१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 
सां.का.१, दि.३०.१०.२०१३ 
२) शासन शुध्दीपत्रक,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.२८.८.२०१४ 
३) शासन शुध्दीपत्रक,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.८.८.२०१८ 
४) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित यांचे 
क्र.ज.वि./द.म.चि.नि.उ/२०२२/२२५, दि.२८.०४.२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना: 
उपर्निरदिष्ट दि.३०.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी 
प्रोत्साहन देण्याकरीता अर्थसहाय्य HS जाते. उपर्निरदिष्ट दि.२८.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने परिशिष्ट-अ नुसार चित्रपटांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. उपरोक्त १०.०० कोटी रक्‍्कमेपैकी रु.८.५५ कोटी इतका निधी महामंडळास उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासननिर्णय: 
दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत खाली नमूद चित्रपटाला सन २०२३-२४ 


या वित्तीय वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत रु.८,५५,००,०००/- (रुपये आठ कोटी पंचावन्न 
लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


परिशिष्ट-अ 
क्र. चित्रपट संस्थेचे नांव चित्रपटाचे नांव दर्जा | दर्जानुसारअर्थ | प्रत्यक्षात देय 
सहाय्याची रक्‍कम (लक्ष) 
रक्‍कम (लक्ष) 
et २ ३ = oa 4 द 
q | मे.रंगनील क्रिएडान्स्‌ दशक्रिया अ ४०.०० ३९.०० 
2 | मे.रितु फिल्मस्‌ कट एल.एल.पी ast अ ४०.०० ३९.०० 
३ | मे.वस्का फिल्मस्‌ एल.एल.पी. बापजन्म अ ४०.०० ३९.०० 
४ | मे. दिवाज प्रोडक्छान्स्‌ झिपऱ्या अ ४०.०० ३९.०० 
५ | मे.सोमिल क्रिएशन्स रेडिमिक्स अ ४०.०० ३९.०० 
६ । मे.सुप्रिम मोडन fread प्रा.लि. बॉईज अ ४०.०० ३९.०० 
मे.लाडे ब्रोज फिल्मस्‌ प्रा.लि. सुरसपाटा अ ४०.०० ३९.०० 
८ | मे. देवी सातेरी प्रोडक्ठान्स एक सांगयाचयं अ ४०.०० ३९.०० 
अनसेड हार्मोनी 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२३/प्र.क्र.६४/सां.का.१ 


९ ।मे.मंत्रा व्हिजन प्रा.लि. मिस यु मिस्टर अ ४०.०० ३९.०० 
षि FIT प्रोडक्कान्स एल.एल.पी Wedding चा अ ४०.०० ३९.०० 
सिनेमा 
११ | मे.कर्तव्यत प्रोडक्ठान्स स्माईल प्लिझ अ ४०.०० ३९.०० 
एल.एल.पी. 
१२ । मे.ए.व्ही.के.एंटरटेनमेट येरे येरे पैसा अ ४०.०० ३९.०० 
१३ | मे.सतिश कौशिक एंटरटेनमेट | मन उधान वारा अ ४०.०० ३९.०० 
१४ | मे.एस.के.आर्टस्‌ प्रोडक्ठान सन १९८१ ब ३०.०० २९.०० 
१५ | मे.जी.एस.फिल्म प्रोडक्छान एच टु ओ कहाणी ब ३०.०० २९.०० 
थेंबाची 
१६ | मे.ज्योत्स्ना फिल्म VIS जजमेंट ब ३०.०० २९.०० 
१७ | मे.श्री केळमाई भवानी प्रोडक्छान शिमगा ब ३०.०० २९.०० 
१८ | मे.क्रिष्णराज फिल्मस्‌ सिटीझन ब ३०.०० २९.०० 
१९ | मे.एस.पी alse प्रा.लि. लव्ह यु जिदगी ब ३०.०० २९.०० 
२० | मे.बि- लाइव्ह प्रोडक्ठान्स wl ब ३०.०० २९.०० 
२१ | मे.श्री विजयसाई प्रोडक्ठान्स रंगिला रायबा ब ३०.०० २९.०० 
२२ । मे.मुकूलिना चित्र हेप्पी बथर्ड ब ३०.०० २९.०० 
२३ | मे.तारा करमणूक पल्याडवासी ब ३०.०० २९.०० 
२४ | मे.अनुराज फिल्मस्‌ पोशिदा ब ३०.०० २९.०० 
२५ | मे.हंस प्रोडक्ठान हाक ब ३०.०० २९.०० 
एकूण ८ कोटी ८० लक्ष । ८ कोटी ५५ लक्ष 


2. 


या प्रयोजनार्थ वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र या विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


यासाठी उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगांव मुंबई यांना सदर रक्‍कम 
एकरकमी त्वरीत वितरीत करावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला संस्कृती 
प्रचालन (03) (०७) मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक अनुदान (२२०५ १५९९) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीमधून भागविण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्चास उपर्निर्दिष्ट दि.३०.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी 
देण्यात येत आहे. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल, 
२०२३ मधील परिच्छेद ०७ व परिशिष्टातील AH. मधील तपासणी सूचीतील क्र.१,२,३,४,५,९ व १० ची 
पूर्तता होत असून उर्वरीत परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३७८/२०२३/व्यय-१५, दि.०१.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२३/प्र.क्र.६४/सां.का.१ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, 
त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१०२०१२३१४१७७२३ असा आहे. हा sear डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
G P | C HA N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2f36b6412b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3 
PANDURANG 10000 einer 
serialNumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D 1B4B48F8A7C4C1AAD3 
£82FED8E020632824893159, cn=GOPICHAND PANDURANG 
CHAVAN > 
Date: 2023.10.20 13:37:32 +05'30' 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी,गोरेगांव (पूर्व) मुंबई- ४०००६५. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - (यांना SHA 
अनुदानाची रक्‍कम BDS व्दारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित) 
११) कक्ष अधिकारी (रोख शाख), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती (सां.का.१). 


AD 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


